वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत. 


श्री.ए.पी.हांडा, सेवानिवृत्त सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, 
नागपूर (ग्रामीण) यांच्या पत्नीच्या वैद्यकीय 
उपचारावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/१५११/प्र.क्र.४९/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा : १) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.का-९/ 
आस्था-७/नवीन इमारत/सेलू/२०२१/२१०/२१, दि.२६.०८.२०२१. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, 
दि.१९.०३. २००५. 
३) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.३५/राकावि-२, 
दि.१९.०७.२०२२. 
४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि.०४.०४.२०१४ अन्वये गठित केलेल्या वाजवी 
समितीच्या दि.२९.०८.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील अभिप्राय. 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि.१९.०५.२००५ अन्वये गठित केलेल्या सचिव 
समितीच्या दि.२१.१०.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय 


शासन निर्णय : - 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील 
पत्रास अनुसरुन कळविण्यात येते की, श्री. ए.पी.हांडा, सेवानिवृत्त सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, 
नागपूर (ग्रामिण) यांची पत्नी सौ. निलिमा अनुप हांडा यांच्या आजारपणावर आकस्मिक परिस्थितीत 
"सनफ्लॉवर हॉस्पिटल, नागपूर" या खाजगी रुग्णालयात दि.२६.०४.२०२१ ते दि.०६.०५.२०२१ या 
कालावधीत आंतररुग्ण म्हणून उपचार Utes sed. सदर कालावधीत त्यांच्या उपचारावर 
रु.२,५४,२३२/- इतका खर्च आला आहे. सदर खर्चापैकी श्री.ए.पी.हांडा, सेवानिवृत्त सह जिल्हा 
निबंधक वर्ग-१, नागपूर (ग्रामिण) यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०१४ 
रोजीच्या शासन निर्णयामधील गठित वाजवी समितीच्या दिनांक २९.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार व दि.२१.१०.२०२२ रोजीच्या सचिव समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार व संदर्भ क्र.२ 
येथील दिनांक १९.०३.२००५ शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे रु.२,००,१२०/- ( रुपये दोन 
लाख एकशे वीस फक्त) एवढया रकमेच्या प्रतिपूर्तीस एक विशेष बाब म्हणून शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे : - 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१५११/प्र.क्र.४९/म-१ 


कालावधी अर्जदाराचा अनुज्ञेय असणारी परिगणना करुन 
प्रत्यक्ष खर्च  प्रतिपूर्तीची टक्केवारी | अनुज्ञेय रक्‍कम 
अर्जदाराची | दि.२६.०४.२०२१ ते २,५४,२३२.०० शिक शशी 
मागणी दि.०६.०५.२०२१ 
एक) औषधोपचारावरील खर्चाची परिगणना (वास्तव्याचा खर्च वगळून) 
अ) शा.नि.दि.१९/०७/२०२२ मधील यादी तसेच 
समितीच्या शिफारशीनुसार अनुज्ञेय नसलेला खर्च. 
अ.क्र तपशिल र्पये 
| 9 | Examination Gloves-L 800,00 १,५२,२३२.०० ९०% 
२ Hicks-Oval-Thermameter 920,00] pi) 
3 | Consultations 22,000,090] | = 82,320.00 ९८,९२०.०८ 
Registration Charge १०००.००| | 9,08,892.00 
षु Oxygen १८,०००.००| | _o 
& ECG 300,00 
एकूण ना देय खर्च ४२,३२०.०० 
एकूण एक (अ) ९८,९२०.०८ 
ब) PPE Kit (वाजवी खर्च समितीच्या अभिप्रायानुसार अनुज्ञेय खर्च) 
अतिदक्षता कक्ष (ICU) |  दि.२६.०४.२०२१ ते रु. ९ १००० ९,०००.०० 
दि.०४.०५.२०२१ रु.१००० X 99 = 
जनरल वार्ड दि.०५.०५.२०२१ ते Typo: रु. २ ६०० १,२००.०० 
दि.०६.०५.२०२१ 
एकूण एक (ब) १०,२००.०० 


दोन) आंतरुग्ण म्हणून रुग्णालयातील वास्तवाचा खर्च (वाजवी खर्च समितीच्या अभिप्रायानुसार अनुज्ञेय खर्च ) 


अतिदक्षता कक्ष (ICU) |  दि.२६.०४.२०२१ ते रु९०००>र TES ० 
दि.०४.०५.२०२१ ८१,०००/- 

बाथरुमसह स्वतंत्र | दि.०५.०५.२०२१ ते रु.५०००%२> मत Ee 
कक्ष दि.०६.०५.२०२१ १०,०००/- 

एकूण (दोन) aa coe 

es गदी) २,००,१२०.०८ 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २९.०८.२०२२ रोजीच्या वाजवी समितीच्या 
बैठकीतील व दिनांक 29.90.2022 रोजीच्या बैठकीत प्राप्त मंजूरीनुसार श्री. हांडा यांना त्यांच्या 
पत्नीवरील वैद्यकीय उपचाराच्या रु.२,००,१२०/- ( रुपये दोन लाख एकशे वीस फक्‍त ) इतक्या 
खर्चास "एक विशेष बाब" म्हणून मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरीता श्री. ए.पी. हांडा यांचेकडून 


वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्याकरीता कोणत्याही विमा कंपनीकडून दावा केलेला नाही. तसेच 
रुग्ण त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असल्याचे हापथपत्र affidavit घेण्यात आळे आहे. 

सदर बाबीवर होणारा खर्च हा मागणी क्र. सी-२, २०३०- मुद्रांक व नोंदणी (००१) संचालक 
व प्रशासन (००) (०१) नोंदणी महानिरीक्षक व जिल्हा निबंधक लेखाशिर्ष 20300908 उपशिर्ष ०१ 
वेतन या शिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२२/१५११/प्र.क्र.४९/म-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०१२३१७१४४२७६१९ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by PRACHI SUBHASH PALAV 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4,20=b12a57f3f1 547a8767ce0e7 181 ecb77647d3da9cac2c12 
0c823eb1b68c07dd43, postalCode=400032, st: 

S U B H AS H PA LAV 5479AEF7E1148D256D58123C94081FSBBCOAFSC 
FCESAAF933DFA4DC33E2DE372, cn=PRACHI SUBHASH PALAV 

3.01.23 17:20:17 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ देयकासह 


प्रत, 

१) अवर सचिव (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

3) महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

४) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
) 
) 
) 


Co 


५) श्री. ए.पी.हांडा,सेवानिवृत्त सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नागपूर (ग्रामिण) (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
६) निवासी लेखा अधिकारी, नागपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
७ निवडनस्ती, 4-9 कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


